वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 99.08.2094, वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ परिशिष्ट मधील भाग 
पहिला, उपविभाग-१ अनुक्रमांक १० नियम क्र. ११५ 
नुसार सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळ यांना विभागप्रमुख म्हणून मुंबई येथील कार्यालयीन 
इमारतीसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या रू.१.०० लाख 
पर्यंतच्या भाड्याची वित्तीय मर्यादा वाढवून रू. ३.०० लाख 
पर्यंतचे भाडे अदा करण्यास वित्तीय अधिकार प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सासंमं-२०१८/प्र.क्र.५१/भाषा-१, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :-१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र.सासंमं-२००६/प्र.क्र.८१/सां.का.-२, 
दिनांक २८.१२.२००६. 
२) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.४४/भाषा-१, दि.२७.०३.२०१८ व 
त्या शासन निर्णयाचे पूरकपत्र दि.३०.०३.२०१८. 
3) सचिव,(अतिरिक्‍्त कार्यभार) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांचे पत्र क्र.सासंमं- 
२०१८/आस्थापना/१९६५, दि. २९.०५.२०१८. 
प्रस्तावना :- 


पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य विभागाच्या दि. २८.१२.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई या शासकीय कार्यालयाचे स्थलांतर पु.ल.देशपांडे कला अकादमी, 
प्रभादेवी येथील रविंद्र नाट्य मंदिराच्या इमारतीत दुसऱ्या मजल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठरवून 
दिलेल्या दराप्रमाणे दरमहा भाडे तत्वावर करण्यास मंजूरी देण्यात आली व त्यानुसार सदर कार्यालय उपरोक्त 
जागी मार्च-२००७ मध्ये भाडे तत्वावर स्थलांतरित करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळाने शासनाच्या दिनांक २२.११.२०१६ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये पु.ल.देशपांडे कला अकादमी बरोबर 
भाडे करार करून त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतूद करणेबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. त्यास 
अनुसरून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने दि.१५.०५.२०१७ रोजी अकादमीशी भाडे व 
सेवाझ्युल्काच्या रकमेचा भाडेकरार केला. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या कार्यालयाचे मार्च 
२००७ ते मार्च २०१८ या कालावधीचे थकीत भाडे रू. १,७६,९१,०००/- (अक्षरी रू. एक कोटी शाहात्तर लाख 
एक्याण्णव हजार फक्त) इतकी रक्‍कम डिसेंबर, २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून अदा करण्यात आली आहे. आता, एप्रिल, २०१८ पासून दरमहा भाडे 
करारानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठरवून दिलेल्या रेडी रेकनर प्रमाणे सद्यस्थितीत दरमहा नियमित 
भाडे अदायगी करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंमं-२०१८/प्र.क्र.५१/भाषा-१, 


२. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनिमय, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५, 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-१, अ.क्र.१०, नियम क्र.११५ नुसार 
विभागप्रमुखांना मुंबई, नवी मुंबई येथील प्रत्येक कार्यालयीन इमारतीसाठी दरमहा रू. १.०० लक्ष पर्यंतचे भाडे 
मंजूर करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. 


३. तथापि, उपरोक्‍त भाडे कराराची रक्‍कम रू.१.०० लाखापेक्षा जास्त असल्याने सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांना रू.१.०० लाखापेक्षा अधिक रकमेचे भाडे अदा करण्याचे अधिकार प्रदान 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांना विभागप्रमुख म्हणून खालीलप्रमाणे वित्तीय 
अधिकार प्रदान करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


वित्तीय अधिकार नियम १९७८ भाग दुसरा 
अ. । वित्तीय अधिकाराचा वित्तीय शक्तीची मर्यादा अटी 
क्र. | शाक्‍तीचे वर्णन | वापर अस्तित्वात असलेली | विभागाने वित्त विभागाने 
करण्यास वित्तीय मर्यादा प्रस्तावित मंजूर केलेली 
सक्षम केलेली वित्तीय मर्यादा 
प्राधिकारी वित्तीय 
मर्यादा 
१ २ 3 3 षु & 9 
१ | मुंबई व नवी सचिव, विभागप्रमुख (२) (अ) | प्रतिमहा प्रतिमहा वित्तीय अधिकार नियम 
मुंबई महाराष्ट्र | मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, | रू.३.०० लक्ष | रू.३.०० लक्ष | पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, 
परिसरातील |। राज्य साहित्य | पुणे, पिंपरी-चिंचवड, *(सर्व उपविभाग एक, अ.क्र.१०, 
कार्यालयासा आणि नागपूर, औरंगाबाद करांव्यतिरिक्त) | नियम क्र.११५ आणि महाराष्ट्र 
ठी जागा । संस्कृती | येथील प्रत्येक आकस्मिक खर्च नियम १९६५ 
भाड्याने मंडळ कार्यालयीन मधीळ नियम १४७ (को 
घेण्यास व इमारतीसाठी प्रति महा) खालील टीप-१ च्या स्तंभ-६ 
भाडे प्रदान *१.०० लक्ष पर्यंत adie १ ते ५ अटी कायम 
करण्यास ब) वरील अ राहतील. 
मंजूरी देणे. व्यतिरिक्त अन्य सदर वित्तीय शक्‍तींकरिता 
प्रदेशातील प्रत्येक वित्तीय अधिकार नियम 
कार्यालयीन पुस्तिका-१९७८,भाग-पहिला, 
इमारतींसाठी प्रतिमहा मधील वित्तीय अधिकार 
रू.*५०,०००/- पर्यंत विभागास वापरता येणार नाही. 
*(सर्व करांव्यतिरिक्‍्त) 


२. प्रस्तुत प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या उपलब्धतेच्या अधिन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंमं-२०१८/प्र.क्र.५१/भाषा-१, 


३. 


8. 


सदर आदेडा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनुक्रमे व्यय शाखा व विनिमय शाखेच्या च्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.३११/१८, दि.१८.०८.२०१८ व ४५०/१८, दि.२४.०९.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


टु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२३१५५३१३६८३३ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc AN AD -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Aparna Arvind Gawde 
A a [ n a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi 
Language Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
° 2.5.4.20=240bdeb5a8c04b434248c583b5e7f565fb8f4397 
A rvi n d G a wd e eae617484fa00c420b9d8820, cn=Aparna Arvind Gawde 
Date: 2018.10.25 13:26:36 +05'30' 
अ 
(अपर्णा अ.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. राज्यपालांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्र्याचे सचिव, 

मा. मंत्री (वित्त) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, (मराठी भाषा) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (वि.सु.), सचिव (व्यय), यांचे स्विय सहायक, वित्त 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, मराठी भाषा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय-४/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई, 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई, 

भाषा-१ (TST). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


